शासकीय तंत्रनिकेतन, रत्नागिरी या संस्थेत सुरु 
असलेला औषधनिर्माणशासत्र पदविका अभ्यासक्रम 
शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, रत्नागिरी 
या संस्थेत स्थलांतरीत करण्यासाठी फार्मसी कौंसिल 
ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन शासन मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक मान्यता-२०२१(प्र.क्र.११/२१)/तांशि-५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक: २८ जुले, २०२१. 


wat १) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मान्यता-२०१५/ (प्र.क्र.१४३/ 2094)/ 
तांशि-५, दि.१३/१०/२०१६., 
2) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन पत्र क्रमांक : मान्यता-२०१५/(प्र.क्र.१४३/२०१५)/ 
तांशि-५, दि.२८/०२/२०२०., 
३) संचालक, तंत्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.१०/ एनजीपी/ 
शा.औ.रत्नागिरी/२०२१/५६५, दिनांक: २२/०७/२०२१. 


प्रस्तावना:- 

शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून शासकीय तंत्रनिकेतन, रत्नागिरी या संस्थेत सुरु असलेला 
औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रम शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, रत्नागिरी या संस्थेत 
स्थलांतरीत करण्यासाठी फार्मसी कौंसिळ ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
शासन मान्यता देणेबाबतचा प्रस्ताव संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांनी उपरोक्त संदर्भ क्र. 3 येथील 
प्रत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे. त्यास अनुसरुन शासकीय तंत्रनिकेतन, रत्नागिरी या संस्थेत सुरु 
असलेला औषधनिर्माणझ्ासत्र पदविका अभ्यासक्रम शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, रत्नागिरी 
या संस्थेत स्थलांतरीत करण्यास झासन मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून शासकीय तंत्रनिकेतन, रत्नागिरी येथे सुरु असलेला 
औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रम शासकीय औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, रत्नागिरी या संस्थेत 
या अभ्यासक्रमाकरिता कार्यरत असलेल्या शिक्षकीय कर्मचारी व उपलब्ध यंत्र सामुग्रीसह स्थलांतरीत 
करण्यास खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


Sr Institute Institute Course Old Address of Institute New Address of Institute 


no | Code and PCI ID Name Offering D. Pharmacy Offering D. Pharmacy Course 
Name Course 
1 3009 PCI-759 | Diploma Near Thiba Palace, Thiba | Government College of 
G Pharmacy Palace, Ratnagiri, | Pharmacy, c/o Government 
overnment ~ oe ‘c. Thi 
Polytechnic, Ratnagiri(V), | Ratnagiri | Polytechnic, Thiba Palace 


(M), RATNAGIRI(D), | Campus, Ratnagiri(V), Ratnagiri 
MAHARASHTRA _ (S)- | (M), RATNAGIRI(D), 
415612. MAHARASHTRA (S)-415612. 


Ratnagiri. 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२१(प्र.क्र.९१/२१)/तांशि-५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक २०२१०७२८११३२०५८३०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Anil Raghunath 


Katkar 


Digitally signed by Anil Raghunath Katkar 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Higher & Technical 
Education Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c3fecOb0f5c05dc9058175992109e62d3f57 1 9b9dfb87a96579dc 
30c265d67ce, 
serialNumber=2356d82c73e8a0c7 b6da68b65 1 1197206b94720842cda5 
76febebf84581fc52a, cn=Anil Raghunath Katkar 

Date: 2021.07.28 11:41:28 +05'30' 


(अ.र.काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई., 
२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 


३. संबंधीत सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय (संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय 


यांचे मार्फत), 
४. संबंधीत संस्था (संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचे मार्फत), 


५. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, ७ व मजला, 


चंद्रळोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली, ११०००१, 


६. फार्मसी कौन्सिळ ऑफ इंडिया, कम्बाइन्ड काऊन्सिल्स्‌ बिल्डिंग, कोटला रोड, 


एजवान-इ-गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२, 


७. विभागीय अधिकारी, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल इंन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, 


चर्चगेट, मुंबई, 
८. निवड नस्ती /तांशि-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


